RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


Reg. No.MH /MR /South - 339 / 2014–16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ४७ ] 


बुधवार, जुलै २३, २०१४ / श्रावण १, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १४५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१४ / प्र.क्र .२९ /कराधान-१. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची खात्री झाली आहे की, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ 
मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ 
( २००५ चा महा. ९ ) च्या कलम ८३ च्या पोट -कलम ( ४) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्वप्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही 

म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप-कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह, उप- कलम (१) आणि ( २) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा व यासंबंधी असलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ मध्ये सुधारणा करीत 
आहे , म्हणजेच : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (तिसरी सुधारणा) नियम, २०१४ असे संबोधण्यात यावे. 
२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ ( यापुढे “ मुख्य नियम ” असे संबोधण्यात येईल) च्या नियम १७ मध्ये, उप-नियम ( ४) मध्ये, 
(१ ) खंड ( क ) च्या दुसऱ्या परंतुका ऐवजी खालील परंतुक दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 

“ परंतु आणखी असे की , या खंडान्वये समाविष्ट असलेला व्यापारी विवरणामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या कालावधीच्या विवरणासोबत 
खरेदी विक्रीचा तपशील नमुना ७०४ ला जोडलेल्या जोडपत्र जे १, जे २ मध्ये प्रत्येक सहामाही विवरणासोबत दाखल करेल आणि संपूर्ण 
वर्षाचा इतर तपशील नमुना ७०४ ला जोडलेल्या जोडपत्र सी आणि डी मध्ये, दुसऱ्या सहामाही विवरणासोबत असे विवरण ज्या वर्षाशी 
संबंधित असेल त्याच्या लगतच्या वर्षाच्या ३० जून रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल करील. ” ; 
( २) खंड (घ ) च्या पहिल्या परंतुकाऐवजी खालील परंतुक दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

“ परंतु असे की , खंड ( ख ), ( ग ) किंवा, यथास्थिती, खंड ( घ ) खाली समाविष्ट असलेला व्यापारी , 

( एक ) ज्याला कलम ६१ मधील तरतुदी अन्वये लेखापरिक्षण अहवाल सादर करावा लागतो, तो विवरणामध्ये समाविष्ट 
असणाऱ्या कालावधीसाठी खरेदी आणि विक्रीचा तपशील नमुना ७०४ ला जोडलेल्या जोडपत्र जे १, जे २ मध्ये मासिक , त्रैमासिक किंवा 
यथास्थिती, सहामाही विवरणासोबत दाखल करील ; 


: 


~ 


भाग चार - ब - १४५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २३, २०१४ / श्रावण १, 


शके १ ९ ३६ 


( दोन ) ज्याला कलम ६१ मधील तरतुदी अन्वये लेखापरिक्षण अहवाल दाखल करण्याची आवश्यकता नसेल तो विवरणामध्ये 
समाविष्ट असणाऱ्या कालावधीसाठी खरेदी आणि विक्रीचा तपशील नमुना ७०४ ला जोडलेल्या जोडपत्र जे १, जे २ मध्ये मासिक , 
त्रैमासिक किंवा यथास्थिती सहामाही विवरणासोबत दाखल करील आणि इतर तपशील नमुना ७०४ ला जोडलेल्या जोडपत्र सी , डी , जी , 
एच आणि आय मध्ये शेवटच्या मासिक, त्रैमासिक किंवा यथास्थिती सहामाही विवरणासोबत पुढील लगतच्या वर्षाच्या ३० जून पूर्वी दाखल 
करील . "; 
( ३ ) खंड ( ड ) मध्ये, उप - खंड ( तीन) नंतर खालील परंतुक दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 

पंरतु असे की , ज्या व्यापाऱ्याने सहामाही विवरण दाखल करणे आवश्यक आहे, तो आयुक्तांकडे प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या १५ 
मे रोजी किंवा त्यापूर्वी सहामाही ऐवजी तिमाही अशी नियतकालिकता बदलण्यासाठी अर्ज करु शकेल . आयुक्त अशी नियतकालिकता 
बदलून तिमाही करु शकतील आणि अशी बदललेली नियतकालिकता या नियमाच्या खंड ( ग) च्या तरतुदीनुसार मासिक होत नसेल तर 

अंतिम राहील . ”. 
३. मुख्य नियमास जोडलेल्या नमुना १०१ मध्ये बाब क्र . १ नंतर खालील दाखल करण्यात येईल, म्हणजेच 

“ १ ( अ) व्यापाऱ्याचा आधार कार्ड ( युआयडी) क्रमांक ( मालक किंवा भागीदारांच्या बाबतीत ) 


“ 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २३, २०१४ / श्रावण १, शके १९ ३६ 


3 


३ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai400 032 , dated the 23rd July 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 


No. VAT - 1514 /CR -29 /Taxation . - 1 —Whereas , the Government of Maharashtra is satisfied 
that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (2 ) read with the 
proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the said Act, and of all other powers enabling it in is 
behalf , the Government of Maharashtra hereby , makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 , namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax ( Third Amendment ) Rules 


2014 . 


2. In rule 17 of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as 
“ the principal Rules ” ), in sub -rule (4 ), 


( 1) for the second proviso to clause (a ), the following proviso shall be substituted , namely : 


" Provided further that , the dealer covered under this clause shall furnish the details 
of sales and purchases for the period covered by return in Annexure- J1, J2 appended to 
Form 704 alongwith filing of each six monthly return and the second six monthly return 
shall be filed alongwith other details for entire year in Annexure - C and D appended to 
Form 704 on or before the 30th June of the succeeding year. " ; 


(2 ) for the first proviso to clause (d ), the following proviso shall be substituted , namely : 


“ Provided that, the dealer covered under clause (b ), (c ) or, as the case may be , (d ), 


(i ) who is required to file an Audit Report as provided under section 61 shall , furnish 
the details of sales and purchases for the period covered by return in Annexure - J1, J2 
appended to Form 704 alongwith every monthly ; quarterly or , as the case may be, six monthly 
return ; 


Jl , 


(ii) who is not required to file an Audit Report as provided under section 61 shall, furnish 
the details of sales and purchases for the period covered by return in Annexure J2 
appended to Form 704 alongwith every monthly , quarterly or, as the case may be , six monthly 
return , and the last monthly , quarterly or, as the case may be , six monthly return shall be 
filed on or before the 30th June of the succeeding year alongwith other details for entire 
year in Annexure -C , D , G , H and I appended to Form 704. ” ; 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २३, २०१४ / श्रावण १, शके १ ९ ३६ 


( 3 ) in clause (e ), after sub -clause (iii ), the following proviso shall be added , namely : 


“ Provided that , a dealer , who is required to file six monthly return , may apply to the 
Commissioner on or before the 15th May of financial year for change of his periodicity 
from six -monthly to quarterly . The Commissioner may change such periodicity and 
periodicity so changed shall be final unless it is changed to monthly as per the provisions 
of clause ( c ) of this sub - rule .” . 


3. In Form 101 appended to the Principal Rules , after item No.1, the following shall be 
inserted , namely : 


“ 1A . Aadhaar Card (UID ) Number of the dealer (in case of proprietor or partner ) 


99 


; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


